वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३१ रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२२९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 ASS पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


झासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिळ, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग मांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/५६८/२०२३, दिनांक १० फेब्रुवारी, 2023. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
मांगेळी फणसवाडी देऊळवाडी कुसगेवाडी 
१ सां १.५०० | २०६.८० १८.०४ 
रस्ता (/३-१०७, १०८) 
दोडामार्ग pPc- | खानयाळे शिरशिंगे पुनर्वसन रस्ता (VR- 
२ 8.000 39.98 23.89 
SIN-I-09 | ६४ 
3 पिकुळे ते तळेखोल रस्ता (VR-920) २.००० | १९५.१८ १५.२० 
४ PS ते देवमळा रस्ता (/३-७४) २.८०० | २४३.३९ २१.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२२९/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. क्रमांक (feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
षु शिरवळ जोडरस्ता (VR-383) ४.३८० ३०७.६९ २७.८८ 
NH ६६ ते ओसरगाव गावठाणवाडी 
DPC- | सडेवाडी बौध्दवाडी ओसरगाव मळेसडा व ४८३. ४३.०५ 
Sl काकवली a ६.२०० ३.६९ ३.० 
5॥९-॥-०२ | असरोडी रस्ता 
; प्रजिमा ०७ ते हुंबरठ मधलीवाडी 1. हना 
दळवीवाडी हरिजनवाडी रस्ता (MRL-98) | य श्र 
८ पेंडुर खरारेवाडी रस्ता (/३-३७५, ३७६) १.५०० | १४८.०२ ११.७१ 
९ चिंदर सडेवाडी रस्ता (VR-42) ३.२०० २६३.२८ २१.०२ 
व DPC- | विरणबाजार ते चुनवरे हरिजनवाडी रस्ता 
१०. मालवण २.४०० १९२.१४ १५.२० 
5॥९-॥-०३ | (/३-९६) 
cy SH 922 ते साळेल मोगरणे जावधवाडी ह कात — 
पेंडूर रस्ता (/३-३८७) र न न 
१२ आरोस करंगुटकरवाडी रस्ता (/३-३७०) २.५०० । २३२.५८ १७.२३ 
इन्सुळी सूतगिरण माडभाकर कोठावळे 
१३ ता २.२१५ १८२.४० १३.८७ 
बांध रस्ता (/३-२९४) 
१४ गाते ती [1)20- | तळवडे परबवाडी रस्ता (/१- 000 | १३८.९८ १०.५ 
सावंतवाडी पल (VR-222) wat Q 30.8 8 
SIN-l-o8 | सातार्ड पूल ते रायाचे पेड ars 
१५ —_ 9.440 । 986.44 १०.२२ 
(VR-¥04) 
१६ बांदा Best रस्ता (VR-908) १.५०० ९०.६४ ६.६६ 
१७ मळगाव ब्राम्हणपाट रस्ता (/३-२४७) १.५०० १२२.९५ ९.२७ 
आंबेगाव म्हारकाटेवाडी रस्ता (VR- 
१८ २.९१० | २५२.१६ १८.३५ 
१५७,१५९) 
टुर SH १८० ते कारीवडे पेडवेवाडी गावठाण पालात नवता as 
रस्ता (VR-92&) न न : 
सावंतवाडी कोलगाव निरुखे रस्ता (VR- 
२० १.५०० १२०.३८ ९.०७ 
सावंतवाडी | OPS LASS) 
5॥९-॥-०५ | कुणकेरी हरीजनवाडी रस्ता ते माडखोल 
२१ तलाव रस्ता २.१०० १६७.३६ १२.६७ 
(VR-983, १४९) 
नेमळे पाटकरवाडी ते फौजदारवाडी 
२२ हरीजनवाडी एरंडवाकवाडी रस्ता (VR- | 2.400 | २४४.२४ १७.३५ 
984) 
असलज Are आखवणे हेत मांगवली रस्ता 
२३ ४.००० ३०४.५७ २२.२७ 
(0091-०४) 
भववाडी DPC- | रा.मा. १७७ ते कोकिसरे बांधवाडी रस्ता 
२४ | वै 2.000 | १४८.८० ११.२२ 
5॥९-॥-०६ | (५३-८७) 
रा.मा. १७७ ते नाधवडे सरदारवाडी रस्ता 
२५ १.५०० १०४.४५ ७.६९ 
(VR-94Z) 
" मातोंड विरेखण दळविवाडी नाईकवाडी ieee Ais 
न्हावेली रस्ता कट | न 
२७ | वेंगुर्ला DPC- | परुळे कालवण रस्ता १.०१० | १४४.९५ ७.७७ 
२८ 5॥९-॥-०७ | चिपी गाडेधाव कालवण रस्ता १.५०० ११८.६८ ८.८८ 
२९ प्रजिमा ५६ ते मातोंड सातवायांगणी | १.६९० १०६.९० ८.१३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२२९/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची । कामाची ५ वर्षे 
क्र क्रमांक (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
घोडेमुख SH १८६ जोड रस्ता 
होडावडा स्कूल NO. ते राऊळवाडी 
३० त्या १.९०० | ११८.९९ ९.४० 
वजराट रस्ता 
३१ आडेली धरण भोवरवाडी रस्ता १.८१५ | १४२.४५ ९.९५ 
एकुण ३१ कामे ७५.२०५ | ६२३०.४० ४८२.७५ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bear देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 


यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JA: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फळकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२२९/बांधकाम-४ 


vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

५) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील Gd मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी - ५०५४ 4943” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६२७६२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.09 14:07:32 +05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 


(३ 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

) 

) 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२२९/बांधकाम-४ 


११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण 
विभाग, ठाणे. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा सिंधुदुर्ग. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


